ज्येष्ठता सूची 


उपसंचालक (माहिती), गट-अ (वरिष्ठ ) या 
संवर्गातील” अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१७ 
स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०१७/प्र.क्र.१९६/३४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २५ जानेवारी , २०१९ 


वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०११/ प्र.क्र.२८४/का.- 
१२, दि. २१.१०.२०११ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१६/ प्र.क्र.७७/का.-३४-अ, 
दि. २८.११.२०१६ 


शासन परिपत्रक :- 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातीळ उपसंचालक (माहिती), गट-अ या संवर्गाची 
दि.१.१.२०१६ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन क्र.२ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात 
आली आहे. 
२. संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सदर संवर्गात दि. १.१.२०१६ ते 
दि. ३१.१२.२०१६ या कालावधीत नियमित पदोन्नती, सरळसेवा वा अन्य विहित मार्गाने नियुक्‍त 
झालेल्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करुन दि. १.१.२०१७ ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात 
आली असून सदर ज्येष्ठता सूची या परिपत्रकासोबत जोडली आहे. 


३. सदर ज्येष्ठता सूची ही उपसंचालक (माहिती),गट-अ (वरिष्ठ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.१.१.२०१७ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची असल्याने दि.३१.१२.२०१६ पर्यंत सेवानिवृत्त व 
वरिष्ठ संवर्गात पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे सदर सेवा ज्येष्ठतायादीतून वगळण्यात आली 
आहेत. 


४. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावे व तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिळेखात 
ठेवावी. सदर ज्येष्ठतासूचीत काही वास्तविक चुका अथवा त्रुटी राहिल्या असतील तर त्याबाबत 
संबंधितांचे आक्षेप दि.१०.०२.२०१९ पर्यंत मागवून घेऊन ते महासंचालनालयाच्या स्तरावर तपासून 
महासंचालनालयाच्या अभिप्रायांसह दि.२०.०२.२०१९ पर्यंत शासनास पाठवावेत. सदर 
दिनांकानंतर शासनास प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही अज्ञा सूचना संबंधितांना 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०१७/प्र.क्र.१९६/३४-अ 


द्याव्यात. दि. २०.०२.२०१९ पर्यंत कोणतेही आक्षेप शासनास प्राप्त न झाल्यास संबंधितांचा 
काहीहीआक्षेप नाही असे गृहीत धरुन ज्येष्ठता सूच्या अंतिम करण्यात येतील याची कृपया नोंद 
घ्यावी. 


५. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने आपल्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये व या 
सवंर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठतासूचीच्या प्रती वेबसाईटवरुन प्राप्त करुन घेण्याबाबत 
कळवावे. 


६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०१२५१२३०४३०८०७ असा 
आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ramkisan Narayanrao Musale 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=General 


Ra aa) ki Sa n Administration Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=e28f6332f6edfebdfb055bf1 54f99ec0b0d9e61320 


N a fa ya n fa (0 M U Sa le 9e20e7a215f026da6875ae, cn=Ramkisan Narayanrao 


Musale 
Date: 2019.01.25 12:39:40 +05'30" 


(रा. ना. मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. सचिव (मावज), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

३. संचालक (माहिती/प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०१७/प्र.क्र.१९६/३४-अ 


परिशिष्ट-अ 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील उपसंचालक (माहिती), गट-अ (वरिष्ठ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 


दिनांक १.१.२०१७ स्थित अंतरिम ज्येष्ठतासूची 


ज्येष्ठ नांव प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्‍ती नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
ताक्रमां दिनांक (सरळसेवा / पदोन्नती) ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
क दिनांक 
१ २ ३ 8 4 ६ 9 ८ ९ 
q श्री. शि .सु.मानकर | भ.ज.(ड) । २१.११.१९६० | २५.६.१९९८ पदोन्नती २५.६.१९९८ ३०.११.२०१८ । दि.१.१०.२०१६ रोजी 
संचालक (माहिती) 
पदावर तदर्थ 
पदोन्नती 
Q श्री.सु.पां.वांदिलळे | इ.मा.व. । १२.८.१९६२ । २१.१०.१९९८ पदोन्नती २१.१०.१९९८ ३१.८.२०२० ज्येष्ठतेचा मानीव 
दिनांक 
3  श्री.ग. श्री. रामदासी । खुला २९.३.१९६६ | २८.१२.२००१ सरळसेवा २८.१२.२००१ ३१.३.२०२४ ||: - नाक - ३! 
४ | th a. लळीत खुला १७.३.१९६१ १.९.२००८ पदोन्नती १.९.२००८ ३१.३.२०१९ fhe ee = ol 
4 श्री. द. मा. कांबळे अ.जा. ५.३.१९६७ ८.८.२०१३ पदोन्नती ८.८.२०१३ ३१.३.२०२५ [te > eee --!| 
& | ae. भ. मुळी खुला ६.५.१९६३ २८.९.२०१६ पदोन्नती २८.९.२०१६ ३१.५.२०२१ [pee = I 


पृष्ठ 8 पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०१७/प्र.क्र.१९६/३४-अ 


परिशिष्ट-ब 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील उपसंचालक (माहिती), गट-अ संवर्गात तदर्थ पदोन्नतीने कार्यरत अधिकाऱ्यांची 
दिनांक १.१.२०१७ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


ज्येष्ठ | अधिकाऱ्यांची नांव जन्म दिनांक प्रवर्ग नियुक्‍ती कोणत्या | ज्या पदावर नियुक्‍ती उपसंचालक  । सेवानिवृत्तीचा | अभिप्राय 
ताक्रमां मार्गाने झाली केली ते पद (माहिती) संवर्गातील दिनांक 
क तदर्थ नियुक्तीचा 
दिनांक 
१ २ ३ 8 4 ६ ७ ८ ९ 
१ डा.ग.व.मुळे १३.११.१९६८ खुला पदोन्नती उपसंचालक २.६.२०१२ ३०.११.२०२६ | तदर्थ पदोन्नती 
(माहिती) 
२ श्री. मो. फु. राठोड ४.५.१९६२ वि.जा.(अ) पदोन्नती उपसंचालक २.६.२०१२ ३१.५.२०२० | तदर्थ पदोन्नती 
(माहिती) 
3 | att. य. कि. भंडारे १६.८.१९६४ अ.जा. पदोन्नती उपसंचालक ९.९.२०१४ ३१.८.२०२२ । तदर्थ पदोन्नती 
(माहिती) 
४ | sf. a. शं. अहंकारी १२.१.१९७१ खुला पदोन्नती उपसंचालक १९.११.२०१६ ३१.१.२०२९ । तदर्थ पदोन्नती 
(माहिती) 
अ.ज. र अनुसूचित जमाती भ.ज. = भटक्या जमाती 
अ.जा. -- अनुसूचित जाती इ.मा.व. 7 इतर मागासवर्ग 
वि.जा. -- _ विमुक्त जाती खुला -- _ सर्वसाधारण 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


